निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब 
यांच्या विनंती बदलीबाबत... 
श्रीम. दिपाली प्रभाकर ब्राम्हणकर. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-२३२४/प्र.क्र.२७/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ : १) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१. 
२) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
3) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही-२०१४/मुस-३४/प्र.क्र.३७९/१२, 
दि.११.०२.२०१५. 
४) शासन आदेशा क्र. पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५, दि.०६.०९.२०२४. 


-: शासन आदेठा :- 


१. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (3), HHA ४(४) (दोन), ४(५ व कलम ६ (क) मधील 
तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खाळील निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब यांची त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र. ४ येथे दर्शाविलेल्या ठिकाणी विनंती बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव सध्या कार्यरत विनंती बदलीनंतरची पदस्थापना 
| | २ ३ Ie we 7१ 
णि श्रीम. दिपाली प्रभाकर अ-परिमंडळ (धंतोली), ब-परिमंडळ (मेडीकल), 
ब्राम्हणकर अन्नधान्य वितरण कार्यालय, अन्नधान्य वितरण कार्यालय, 
नागपूर नागपूर. 


२. संबंधित कार्यालयाने उपरोक्तप्रमाणे विनंती बदली करण्यात येत असलेल्या अधिकारी यांचे गोपनीय 
अहवाल, सेवापुस्तक, अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या कार्यालयाकडे तात्काळ पाठवावेत. 


३. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा 
मंजूर करू नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. 


४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम २८ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकारी यांची विनंती 
बदली असल्याने संबंधित अधिकारी यांना नविन पदस्थापनेच्या पदावर व ठिकाणी रुजू होण्याकरिता पदग्रहण 
अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही तसेच प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२३२४/प्र.क्र.२७/ना.पु.१५ 


५. अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विनंती बदलीच्या पदावर 
तात्काळ रुजू करून घेऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनास napul5.mhpds@gov.in या ई-मेल वर सादर 
करावा. 

६. सदर शासन आदेशान्वये संदर्भ क्र.४ येथील शासन आदेशान्वये श्री. सागर सुरेश बावरे, परिमंडळ 


अधिकारी यांच्या पदस्थापनेत अंशतः बदल करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००४१२१६२४१४०६ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASMITA RAVINDRA PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=86¢1e7844a91 135f45e7219341 1 1ca2b5dc8481b5 1696: 
79000aeea1e91208fb, postalCode=400032, st=Mi 


st=Mal ra, 
ber=8E2CF7F99A7E33F6152BFFOB34255DD63550B37C 
8FBBB9A9SCEE4ECD4336F598, cn=ASMITA RAVINDRA PATIL 


9:45:08 +05'30" 


(अस्मिता पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) श्रीम. दिपाली प्रभाकर ब्राम्हणकर, परिमंडळ अधिकारी, अ.वि.का., नागपूर. 
२) श्री. सागर BRAT बावरे, परिमंडळ अधिकारी, अ.वि.का., नागपूर. 


Wd - 


Ee) 


महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर. 

मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग. 

उप आयुक्त (पुरवठा), नागपूर विभाग. 

अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


र द ee OY ते 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


